महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ :- 
. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.११.४.२०२२ 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२५.४.२०२२ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२.०५.२०२२ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२७.०५.२०२२ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.८.०७.२०२२ 
७. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२२.०७.२०२२ 
८. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.१२.१२.२०२२ 


-O 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹..१०७२४९९.०० लक्ष मधून ₹.१४५१२६.०० लक्ष (अक्षरी चौदा कोटी एक्कावण्ण 
लक्ष सव्वीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


(रुपये हजारात) 
प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
नक्र तरतूद वितरण 


(१) (२) (३) (४) (५) 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 

००१ संचालन व प्रशासन, 

(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 


¥ (09) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 


०१, वेतन ४०५००० ३१५००० ४५००० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 


अर्थसंकल्पीय 
तरतूद 


यापूर्वी वितरीत 


प्रस्तावित 
वितरण 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(०१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 

(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 


३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 


१०५००० 


७८७५० 


१५७५० 


१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 


(०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 


०१, वेतन 


४२५७० 


३१९२७ 


६३८६ 


(०१) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 


३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 


११०१० 


८२५७ 


१६५२ 


०२, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 


(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 


३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 


१२९०९७ 


९६८२२ 


१२९३६५ 


(०२) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण ASSIS] सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 


३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 


७६८८ 


५७६६ 


११५२ 


१०३, महिला कल्याण 


(०१ महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(2234-924) 


०१, वेतन 


१२३९४९७ 


१०४६२२ 


२०९२५ 


(११) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 


(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 


३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 


४०७४२ 


३०५६५६ 


६१११ 


१०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण 


(०१) (09) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 


०१, वेतन 


१२१८९६ 


183824 


२८७८४७ 


एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) 


१०७२४९९ 


८१५६२१ 


१४५१२६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


2. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शातींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२१०१२१७१०२८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Pig tally sighed 00१0000॥001.01170)॥0,., 


KHAN 
Date: 2023.02.10 12:20:59 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


